“उप आयुक्त” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येसूची-२०२१/प्र.क्र. १६१/प्रशा-२ 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), दालन क्र.४३५, ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ४ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : १) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक 
कौविरोवउआ-२/राजप/आस्था/(१७/१८)/२३०५, दिनांक ०६ एप्रिळ, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११ /प्र.क्र.२८४ / 
१२, दिनांक २१.१०.२०११ 
शासन परिपत्रक :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील “उप आयुक्‍त ” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रपत्र-अ मध्ये या 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व सदर 
अधिकाऱ्यांच्या काही हरकती व सूचना आल्यास त्या आवश्‍यक कागदोपत्री पुराव्यासह हे शासन 
परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत शासनास कळवाव्यात 
जेणेकरून ज्येष्ठता सूचीमध्ये AIH Ul दुरूस्त्या करून अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे 
शक्‍य होईल. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२११००४१६४२५५६४०३ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Santosh Vithal DN: CN = Santoch Vithal Rokade, C= IN, S = 


Maharashtra, O = Maharashtra State Skill 


सोबत : प्रपत्र-अ. Rokade Development Society, OU = eOffice 


Date: 2021.10.04 16:45:23 +05'30' 


(संतोष रोकडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति : आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


प्रत : १) सर्व संबंधित अधिकारी ( आयुक्तालयामार्फत) 
२) निवड नस्ती. 


प्रपत्र-अ 


शासन परिपत्रक, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक ज्येसूची-२०२१/प्र.क्र.१६१/प्रशा-२(रोजगार), दिनांक ४ ऑक्टोबर,२०२१ सोबतचे सहपत्र 
उप आयुक्त, गट अ या संवर्गाची (वेतनश्रेणी पे बॅन्ड ₹ ६७७००-२०८७००, वेतनस्तर एस २३) दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची 


अ. । ज्येष्ठ नाव प्रवर्ग # जन्म तारीख | नियुक्ती ।$नियुक्तीम येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक = | (सरळसेवेने/ ज्येष्ठतेचा मानीव | दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत विभागीय | दिनांक @ 
बदलला परीक्षेव्दारे नियुक्‍त 
असल्यास उमेदवारांचा 
त्याचा गुणवत्ता क्रमांक व 
दिनांक) परीक्षेचे वर्ष) 
| | 2 3 1 ee ५ & | ७ ८ ९ 1१० | 
q १ | श्री. दि.दे.पवार | वि.जा. (अ) | १२.०८.१९६७ | 30.0%.200¢ 4 ३०.०४.२००८  । 39.02.2024 | बी.इ.मेकॅनिकल, 
(म.नं.) (444) डिप्लोमा इन आर.डी. 
बी.एम.एस (कॉम्प्युटर) 
२ २ श्री.सु.रा.काळबांडे | इ.मा.व. | ०७.०६.१९६५ | ०३.०५.२००८ पदोन्नतीने 03.04.200¢  । ३०.०६.२०२३ | एम.एस.डब्ल्यु. 
(म.नं.) (म.नं.) 
३ 3. श्री. सु.द.सैंदाणे SATA | २८.०५.१९६८ | ०३.०५.२००८ पदोन्नतीने ०३.०५.२००८ | ३१.०५.२०२६ | एम.कॉम. (एम.पी.एम) 
(म.नं.) (AA) 
8 ४ | at. अ.भि.पवार इ.मा.व | 04.92.9982 | 09.09.2008 पदोन्नतीने ०१.०१.२००९ ३१.१२.२०२० | बी.एस.सी. 
(म.पू. (म.पू. (कृषी) 
षु षु श्री. श.बा.अंगणे भ.ज. (ब) | १२.०३.१९६५ | 09.09.2008 पदोन्नतीने ०१.०१.२००९ ३१.०३.२०२३ | बी.ई. (मेकॅनिकल) 
(म.पू.) (म.पू) 


७ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील उप आयुक्‍त गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांना पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक seca अट लागू नाही. 


